याचिकाकर्ते सर्वश्री. गणपतराव छोटूजी गभने व इतर 
१३ विरुध्द महाराष्ट्र शासन (रिट याचिका क्रमांक 
१८६८/२००५) प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
खंडपीठ, नागपूर यांच्या दि. १४.०६.२०१७ रोजीच्या 
न्यायनिर्णयानुसार कार्यवाही करणेबाबत...... 
कै.गीताबाई नीनु चौधरी (स्वातंत्र्य सैनिक विधवा 
पत्नी) यांचे वारस श्री. विकास नीनू चौधरी.... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-१९२३/प्र.क्र.१७/स्वासैक-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२३. 

वाचा :- 

१) शासन निर्णय क्रमांक, संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५(२०१७)/स्वासैक-१, दिनांक ६.३.२०१८. 

२) शासन निर्णय क्रमांक, संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५(२०१७)/स्वासैक-१, दिनांक १३.३.२०१९. 

३) जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांचे पत्र क्रमांक : दंडप्र-०४/कावि/२०२२/५९१७, 

दि. 08.09.2023. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने गोवा मुक्‍ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिकांना केंद्र शासनाचे सन्मान निवृत्तीवेतन 
पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर केल्याने, ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांना केंद्र शासनाची स्वातंत्र्य सैनिक सन्मान 
निवृत्तीवेतन मंजूर झाली होती, त्यांना त्या दिनांकापासून राज्य शासनाची पूर्ण UT देण्याऐवजी दरमहा 
रु. ५००/- प्रमाणे अतिरीक्त सन्मान निवृत्तीवेतन देण्यात यावे असे आदेश दि. १६/११/२००४ च्या शासन 
पत्रान्वये देण्यात आले होते. 
२. दिनांक १६.११.२००४ च्या शासन पत्रा विरोधात सर्वश्री. गणपतराव छोटूजी WAY व इतर १३ 
( जिल्हा नागपूर ९, यवतमाळ ४, व वर्धा १) यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर येथे रिट 
याचिका क्र.१८६८/२००५ दाखल केली होती. याप्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर यांनी 
दिनांक १४.०६.२०१७ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची कार्यवाही संदर्भ क्र. १ 
येथील झासन निर्णयान्वये करण्यात येत होती. दरम्यानच्या कालावधीत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
खंडपीठ, नागपूर यांचा दिनांक १४/०६/२०१७ च्या न्यायनिर्णयाची पूर्णत्वाने अंमलबजावणी करण्याकरिता 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे अवमान याचिका क्र. ५७३१/२०१८ दाखल करण्यात आली. यास्तव मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर यांचा दिनांक १४/०६/२०१७ चा न्यायनिर्णय हा संदर्भ क्र.२ येथील 
शासन निर्णयान्वये सर्वच समान प्रकरणी ळागू करण्यात आला आहे. याअनुषंगाने, संदर्भ H.3 येथील 
पत्रान्वये श्री. विकास Fry चौधरी (स्वातंत्र्य सैनिक वारस), रा.कोथळी, ता.मुक्‍ताईनगर, जि. जळगाव यांना 
दि.१.६.२००४ ते दि. 04.04.2094 या कालावधीतील देय असलेल्या थकबाकीपोटी रु.७,१४,०३२/- (रुपये 
सात लक्ष चौदा हजार बत्तीस फक्त) इतक्या निधीची मागणी केली आहे. श्री. विकास निनू चौधरी (स्वातंत्र्य 
सैनिक वारस), यांना थकबाकीचे प्रदान करण्याकरिता रु. ७,१४,०३२/- इतका निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१९२३/प्र.क्र.१७/स्वासैक-१ 


शासन निर्णय :- 

याचिकाकर्ते सर्वश्री. गणपतराव छोटूजी गभने व इतर १३ विरुध्द महाराष्ट्र शासन (रिट याचिका 
क्रमांक १८६८/२००५) प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर यांच्या दि.१४.०६.२०१७ 
रोजीच्या न्यायनिर्णयाची पूर्णत्वाने अंमलबजावणी होण्याच्या अनुषंगाने, श्री. विकास निनू चौधरी (स्वातंत्र्य 
सैनिक वारस), रा.कोथळी, ता.मुक्‍ताईनगर, जि. जळगाव यांना दि.१.६.२००४ ते दि. ०५.०५.२०१५ या 
कालावधीतील देय असलेल्या थकबाकीचे प्रदान करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, जळगाव यांना खाळील 
तत्क्‍्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निधीचे वितरण करण्यात येत आहे :- 


a.) जिल्हा | मागणी करण्यात | संबंधित जिल्हाधिकारी | शिल्लक निधीपैकी निवृत्तीवेतन 
क्र आलेला Pet (रु) | यांचेकडे बीम्स प्रणालीवरील फरकाची रक्‍कम अदा 
शिल्लक निधी (रु. करण्यासाठी वापरावयाचा निधी 
(रु.) 
(१) (२) (३) (४) (५) 
a | जळगाव ७,१४,०३२/- ४२,४०,०००/- ७,१४,०३२/- 
एकुण ७,१४,०३२/- 
अक्षरी (रुपये सात लाख चौदा हजार बत्तीस फक्त) 


२. जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी विहित कार्यपद्धतीनुसार थकबाकीचे प्रदान श्री. विकास निनू चौधरी 
(स्वातंत्र्य सैनिक वारस) यांचे बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात यावे व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर 
करावा. 
३.  याप्रित्यर्थचा खर्च “मागणी क्र.ए-५, प्रधान लेखाशिर्ष-२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (६०) इतर 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम (१०२) सामाजिक सुरक्षा योजना (००) (०१) स्वातंत्र्य सैनिक व 
त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती इत्यादींना निवृत्तीवेतन (अनिवार्य) ov, निवृत्त्तीवेतनविषयक खर्च 
(२२३५ ००१५) या अर्थसंकल्पीय लेखाशीर्षाखाली चालू आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा 
व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाचा www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०२१५१५३७१८७४०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 
Digitally signed by ASMITA VUAY JAWDEKAR 
Date: 2023.02.15 15:42:30 +05'30' 
(अस्मिता जावडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 
३. मा.प्रधान सचिव (वि.चौ.अ.१) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
४. जिल्हाधिकारी, जळगाव 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१९२३/प्र.क्र.१७/स्वासैक-१ 


५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, जळगाव 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, जळगाव 

८. कक्ष अधिकारी (का.२५), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प १४/व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती (स्वा.सै.क.१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


